कारागृहातील बंद्यांच्या औषधोपचार व 
शस्त्रक्रियेचा खर्च भागविण्याकरिता नविन 
उद्दिष्टाबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. जेएलएम०४२२/प्र.क्र.५०/तुरुंग-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २२ ऑगस्ट, २०२३. 


वाचा: 


१. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांचे पत्र क्र. अपोमसंवकामनि पुणे- १/कक्ष क्र.८/नविन लेखाशिर्ष/१३५८/२०२२, 
दिनांक १८.२.२०२२. 


२. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांचे पत्र क्र. अपोमसंवकामनि पुणे/कक्ष क्र.८/पुवसाशानि/८४९६/२०२३, दिनांक 
४.८.२०२३. 


प्रस्तावना: 


राज्यातील कारागृहांतील आजारी बंद्यांवर कारागृहामधीळ हॉस्पीटलमध्ये 
उपचार केले जातात व आजारी बंद्यांना वैद्यकीय अधिकारी यांच्या सल्ल्याने तपासणी करुन 
औषधोपचार करावे लागतात. सदरचा खर्च हा ५०- इतर खर्च या तपशिलवार शिर्षातून 
भागविला जातो. तसेच, इतर कोणतेही खर्च जे कोणत्याही उद्दिष्टांतर्गत वर्गीकृत केले जाऊ 
शकत नाहीत ते ५०-इतर खर्च या उद्दिष्टामधून खर्च केले जातात. यास्तव बंद्यांवर केलेला 
औषोधोपचार व वैद्यकीय खर्चाची अचूक आकडेवारी प्रशासनास प्राप्त होत नाही. या 
कारणांमुळे अनुदानाची मागणी करताना बंद्यांच्या औषधोपचारावरील खर्च व इतर बाबींवरील 
खर्च यामध्ये संभ्रम निर्माण होतो. सबब, बंद्यांवरील औषधोपचार व वैद्यकीय उपचारासाठी 
मागणीप्रमाणे अनुदान प्राप्त होत नाही. ही बाब पहाता वाचा क्र.१ येथील पत्रान्वये बंद्यांवरील 
औषधोपचार व शस्त्रक्रियेचा खर्च भागविण्याकरिता २१- पुरवठा व सामग्री, हे नविन उदिष्ट 
तयार करण्याकरिताचा प्रस्ताव अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व 
सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडून शासनास प्राप्त झाला असून, वित्त विभागाने २१- 
पुरवठा व सामग्री, हे उद्दिष्ट तयार करण्यास मान्यता दिली आहे. वाचा क्र.२ येथील पत्रान्वये 
अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने मध्यवर्ती कारागृह व जिल्हा कारागृहातील बंद्यांच्या 
औषधोपचार व शास्त्रक्रियेचा खर्च “२१- पुरवठा व सामग्री”, या उद्दिष्टातून भागविण्यास 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम०४२२/प्र.क्र.५०/तुरुंग-२ 


शासन निर्णय: 


राज्यातील मध्यवर्ती कारागृह व जिल्हा कारागृहांतील बंद्यांच्या 
औषधोपचाराचा व शास्त्रक्रियेचा खर्च अनुक्रमे मागणी क्र. बी-५ मुख्यलेखाशिर्ष २०५६ तुरुंग 
(योजनेतर योजना) (१०१) तुरुंग (००) (००) (०१) मध्यवर्ती तुरुंग (२०५६००३५) (दत्तमत) 
(अनिवार्य) २१- पुरवठा व सामग्री व मागणी क्र. बी-५, मुख्यलेखाशिर्ष २०५६ तुरुंग (योजनेतर 
योजना) (१०१) तुरुंग (००) (००) (०२) जिल्हा तुरुंग (२०५६००४४) (दत्तमत) (अनिवार्य) 
२१- पुरवठा व सामग्री, या लेखाशिर्षाखाळील मंजूर अनुदानातून भागविण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अ.नौ.सं. क्र. ३३८/२०२२/व्यय-८, 
दिनांक १९.९.२०२२ अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


2: सदर शासन foe शासनाच्या www.maharashtra.gov.in Ul 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. 
२०२३०८२२१६१७१८१५२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SEEMA TUSHAR SAWANT 
DN: c=IN, oO=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=HOME DEPARTMENT, 
2.5.4.20=15a6230fe20fd947aa83047fSdeb85c95659ceb0 


98e76eb25dd802b0518e7d63, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


SAWA NT serialNumber=9ED89E6CO0B3FD549E02FB85DFE0767F96 
018A29CCAC79EC62AAFD247DECECE8, cn=SEEMA 
TUSHAR SAWANT 
Date: 2023.08.22 16:19:49 +05'30' 
(सीमा तु सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


प्रत, 


१. प्रधान सचिव (अ. व सु.) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
३. उपमहानिरीक्षक ( कारागृह) पश्चिम विभाग/मध्य विभाग/पूर्व विभाग/दक्षिण विभाग, 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १- मुंबई, 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र २-नागपूर, 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

७. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

८. सर्व जिल्हा कोषागार कार्यालये, 

९. कार्यासन अधिकारी, बीयुडी-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१०.कार्यासन अधिकारी, (अर्थ ११/व्यय-८), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

११. निवड नस्ती, तुरुंग-२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


